तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, 
या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या सुरक्षा उपकरणांचा 
परवाना (लायसन्स) खर्च अदा करण्यास प्रशासकीय 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलएम-११२२/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दिनांक: ०८ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा- 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र. इप्रवि/मेन्टेंनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/२०२१-२२/क-६/१००८३, पुणे, 
दिनांक १७.११.२०२२. 


२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम ०२२१/प्र.क्र.२३/तुरुंग-२, 
दिनांक २५.२.२०२२. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दिनांक १७.४.२०१५. 


प्रस्तावना: 

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मध्ये तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे 
(२०५६ ०२२२) या योजनेंतर्गत २२९८ वॉकीटॉकी व ८१ मोबाईल रेडीओ संच खरेदी करण्यास 
संदर्भीय क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली व त्यानुषंगाने १०१३ 
नग वॉकीटॉकी व ६० नग मोबाईल रेडिओ संच पुरवठा करणेबाबत मे. आर्या कम्युनिकेशन अँन्ड 
इलेक्ट्रॉनिक्स सर्व्हिसेस प्रा.लि. मुंबई या संस्थेस रु.२,४९,०६,५०७.७८/- इतक्या रकमेचे खरेदी 
आदेश अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेकडून निर्गमित करण्यात आले. 


२. त्यामधील मुद्दा क्र. १३ नुसार पुरवठाबाबत "Date of delivery: The entire order 


quantity should be delivered within Eight Weeks or earlier from the date of 
acceptance of tender (Purchase Order) or from the date of receipt of the valid 
AIP/DL/import licence from WPC Whichever is later, and or else penalty at 
the rate mentioned in this document will be applicable" असे नमूद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-११२२/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


३. त्याअनुषंगाने १०१३ नग वॉकीटॉकी व ६० नग मोबाईल रेडिओ संच प्राप्त करण्याकरिता 
ळायसन्सची कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त असल्याने अपर पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विविध कारागृहांच्या ४३ लोकेडशन्सकरिता 
वॉकीटॉकी संचास आवश्‍यक असलेले परवाने (लायसन्स) प्राप्त करण्यासाठी ऑनलाईन 
पद्धतीने अँप्लीकेडान्स “The Wireless Adviser. WPC Wing. Department of 


Telecommunication, Ministry of Communication and IT, Sanchar Bhavan, 
New Delhi” यांना यडास्वीरित्या सादर केले आहेत. सदर परवान्यांकरिता (लायसन्स) “The 


Wireless Adviser, WPC Wing. Department of Telecommunication, Ministry 
of Communication and IT, New Delhi” या कार्यालयाकडून एकूण रुपये 


२०,२६,७००/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष सव्वीस हजार सातशे फक्त) इतके परवाना शुल्क अदा 


करणेबाबत Letter of intent (LOI) दि.१४.११.२०२२ रोजी देण्यात आले आहे. 


४. सदर १०१३ नग वॉकीटॉकी व ६० नग मोबाईल रेडिओ संच प्राप्त करण्याकरिता 
लायसन्सची कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त असल्याने राज्याच्या विविध कारागृहाच्या ४३ 
लोकेडशन्सकरिता वॉकीटॉकी संचास आवश्‍यक असलेले परवाने (लायसन्स) प्राप्त करण्यासाठी 
एकूण रुपये २०,२६,७००/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष सव्वीस हजार सातशे फक्त) इतके परवाना 
शुल्क अदा करण्यासाठी प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रस्ताव 
प्राप्त झाला आहे. सदर परवाना शुल्काची रक्‍कम अदा करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेंतर्गत २२९८ वॉकीटॉकी व 
८१ मोबाईल रेडीओ संच खरेदी करण्यास संदर्भीय क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी १०१३ नग वॉकीटॉकी व ६० नग मोबाईल रेडिओ संच, या 
सुरक्षा उपकरणांकरिता आवश्‍यक असलेले परवाने (लायसन्स) प्राप्त करण्याकरिता 
रु.२०,२६,७००/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष सव्वीस हजार सातशे फक्त) इतक्या रकमेचे शुल्क 
अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला उपविभाग तीन मधील 
अ.क्र.४ नियम क्र. २७ (२) मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-११२२/प्र.क्र.१७३/तुरुंग-२ 


३. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष (२०५६) तुरुंग (१०१) संचालन व 
प्रश्‍ासन (00) (०१) कारागृह निरीक्षणालय (योजनेतर योजना) (२०५६००२६) १३- कार्यालयीन 
खर्च या लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२१२०८१२२७२९२६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Seema Tushar 
Sawant 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक (कारागृह व सुधारसेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई. 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग पुणे. 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद. 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर. 

६. उप सचिव, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ १२, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
९. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती तुरुंग-२. 


// KK // 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


